शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी 
करण्यात येणा-या HAvY या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणाकरीता विमानचालन संचालनालयातील 
तीन वैमानिकांना पाठविण्याबाबत --शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २५ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११६/ प्र.क्र.८०/२८-अ, दि. १५ एप्रिळ, २०१९. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११८/१/प्र.क्र.८०/२८-अ,दि.१३/०५/२०१९. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११६/प्र.क्र.८०/२८-अ,दि.०९/०२/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन क्र.१ शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या अधिनस्त विमानचालन संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील तीन वैमानिकांना शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या H १४५ 
या नवीन हेलिकॉप्टरच्या प्रशिक्षणासाठी शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णया मधील 
परिच्छेद क्र.३ मधील “हा खालील लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा व त्याच उपलेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.” याऐवजी “ हा खालील लेखाशिर्षाखालील 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच उपलेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा.” असा वाचण्यात यावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०२२५१६१५३०४४०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Mahesh Kisan 
Wavhal 


(म. कि. वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी सादर, 
१. प्रधान सचिव (विमानचाळन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
३. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवड नस्ती. 


